RNI No. MAHBIL/ 2009/37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक ६० ] 


सोमवार , जून ८, २०१५ / ज्येष्ठ १८ , शके १९ ३७ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक १२१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास 

व मत्स्य व्यवसाय विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ०८ जून २०१५ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र कापूस बी -बियाणे ( पुरवठा , वितरण , विक्री व विक्रीच्या किंमतीचे निश्चितीकरण यांचे विनियमन ) अधिनियम, २०० ९. 

क्र . बियाणे. २७१५ / प्र.क्र. १२६/१ ओ. - महाराष्ट्र कापूस बी-बियाणे ( पुरवठा, वितरण, विक्री व विक्रीच्या किंमतीचे निश्चितीकरण यांचे 
विनियमन ) अधिनियम, २०० ९ ( २०० ९ चा महा. १९ ) च्या कलम १० नुसार प्राप्त अधिकारान्वये आणि या संदर्भात अन्य सर्व प्राप्त अधिकारान्वये 
व शासन अधिसूचना , कृषि व पदुम विभाग क्र . बियाणे- २०१२/ प्र.क्र . १६९ / १ ओ, दिनांक १७ ऑगष्ट २०१२ अधिक्रमित करून, महाराष्ट्र शासन 
बी टी कापूस बोलगार्ड -१ , बोलगार्ड -२ आणि संकरीत कापूस बियाण्यांची कमाल विक्री किंमत दिनांक ८ जून २०१५ पासून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याकरिता 
खालीलप्रमाणे निश्चित करीत आहे : 


- 


अ.क्र . 


वाणाचा प्रकार 


कमाल विक्री किंमत 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


बीटी कॉटन बोलगार्ड -१ 
( अ) क्राय १ एसी जीन ( मोनसॅन्टो ५३१ इव्हेंट ) 


रु . ७३० प्रती पाकीट 
( ४५० ग्रॅम बीटी कापूस बियाणे + रेफ्युजी म्हणून १२० ग्रॅम संकरीत 
( नॉन बीटी ) कापूस बियाणे) 
रु . ६६२ प्रति पाकीट 
( ४५० ग्रॅम बीटी कापूस बियाणे + रेफ्युजी म्हणून १५० ग्रॅम तूर 


( ब ) क्राय १ एसी इव्हेंट-१ 


बियाणे ) 


२ 


बी टी कॉटन बोलगार्ड-२ 
( अ) इव्हेंट क्राय १ एसी आणि क्राय २ 

एबी जीन्स ( मोनसॅन्टो-१५ ९८५ इव्हेंट ) 


रु .८३० प्रति पाकीट 
( ४५० ग्रॅम बीटी कापूस बियाणे + रेफ्युजी म्हणून १२० ग्रॅम संकरीत 
( नॉन बीटी ) 

कापूस बियाणे ) 


( १ ) 


भाग चार - ब - १२१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जून ८, २०१५ / ज्येष्ठ १८ , शके १९ ३७ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ब ) क्राय १ एबी - क्राय १ एसी 

( जीएफएम क्राय १ ए) 


रु . ७६२ प्रति पाकीट 
( ४५० ग्रॅम बीटी कापूस बियाणे + रेफ्युजी म्हणून १५० ग्रॅम 


तूर बियाणे) 


३ 


संकरीत कापूस ( नॉन बीटी ) 


रु .५०० प्रति पाकीट ( ४५० ग्रॅम ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . बा . घाडगे, 


शासनाचे उप सचिव . 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जून ८ , २०१५ / ज्येष्ठ १८, शके १९ ३७ 


AGRICULTURE , ANIMAL HUSBANDRY, DAIRY 
DEVELOPMENT AND FISHERIES DEPARTMENT, 
Mantralaya , Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , Dated the 8th June 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA COTTON SEEDS (REGULATION OF SUPPLY , DISTRIBUTION , SALE AND FIXATION OF SALE PRICE ) ACT, 

2009 . 


No. Biyane. 2715 / CR - 126 / 1A . — In exercise of the powers conferred by section 10 of the 
Maharashtra Cotton Seeds (Regulation of supply , distribution , sale and fixation of sale price ) 
Act , 2009 (Mah . XIX of 2009 ), and of all other powers enabling it in that behalf , and in supersession 
of the Government Notification , Agriculture , Animal Husbandry , Dairy Development and 
Fisheries Department, No. Biyane . 2012/ C.R.169 / 1A , dated the 17th August 2012 , the Government 
of Maharashtra hereby fixes the maximum sale prices of the varieties of BT Cotton Bollgard - I, 
Bollgard -II and Hybrid Cotton (Non BT) seeds for the entire State of Maharashtra with effect 
from the 8th June 2015 as follows, namely : 


Sr.No. 

( 1 ) 


Type of variety 

( 2 ) 


Maximum sale price 

( 3 ) 


1 


BT. Cotton Bollgard - I 
( i) expressing Cry 1 Ac gene 
(MON 531- event ) 


Rs. 730 per packet 
(450 gms BT cotton seed + 120 gms 
Hybrid (Non BT) cotton Refugia seed ) 
Rs. 662 per packet 
(450 gms BT cotton seed + 150 gms of 
Pigeon Pea Refugia seed ) 


( ii ) expressing Cry 1 Ac event - 1 


2 


BT. Cotton Bollgard - II 
(i) expressing Cry 1 Ac and Cry 2 Ab 
genes (MON 15985 ) 


( ii ) expressing (Cry 1 Ab -Cry 1 Ac ) 
GFM Cry 1A 


Rs. 830 per packet 
(450 gms BT cotton seed + 120 gms 
Hybrid (Non BT) cotton Refugia seed ) 
Rs. 762 per packet 
(450 gms BT cotton seed + 150 gms of 
Pigeon Pea Refugia seed ) 
Rs. 500 /- per packet of 450 gms. 


3 


Hybrid Cotton (Non BT) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. B. GHADGE , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


